दिव्यांग विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी 
तज्ञांची समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११४/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई : ४०००३२. 
दिनांक : ९ जानेवारी, २०२४. 
वाचा:- शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११४/विशि-४, दिनांक २२ डिसेंबर, २०२३. 


राज्यात दिव्यांग विद्यापीठाची स्थापन करण्यासाठी दिनांक २२ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील अंतिम परिच्छेदामध्ये “सदर 
समितीतील अश्ञासकीय सदस्यांना प्रवासभत्ता अनुज्ञेय राहील. त्याबाबतची तरतुद सह संचालक, उच्च शिक्षण, 
पुणे यांच्या कार्यालयीन खर्चासाठीच्या उपलब्ध निधीतून करण्यात यावी,” असे नमूद आहे. 


याऐवजी असे वाचावे. “ शासन निर्णयातील नमूद कार्यकक्षेबाबत व इतर बाबींवर चर्चा करण्यासाठी 
समितीतील सदस्यांची बैठक ज्या सार्वजनिक विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेत होईल त्या विद्यापीठाच्या निधीतून 
समितीच्या अशासकीय सदस्यांना प्रवासभत्ता व अनुषंगिक खर्च देय राहील.” 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले. त्याचा संकेतांक २०२४०१०९१७२०१२५१०८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by AJIT DATTATRAYA KATKAR 


AJIT DATTATRAY A  0n:cN = aut DATTATRAYA KATKAR, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
KAT KA R MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


Date: 2024.01.09 17:20:37 +05'30" 


(अजित काटकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


-0 


) मा.राज्यपाल कार्यालयाचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा. उपमुख्यमंत्री(गृह) कार्यालयाचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा. उपमुख्यमंत्री(वित्त) कार्यालयाचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


4 
श्री. मुरलीधर चांदेकर, माजी कुलगुरू, समितीचे अध्यक्ष. 
श्रीमती नसीमताई हूरजुक, प्रेसिडेंट, साहस डिसअँबिलीटी रिसर्च अँण्ड केअर फाऊंडेडन, कोल्हापूर. 
श्री. तुषार देशमुख, कुलसचिव, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती, सदस्य. 
श्री. दिपक धोटे, सदस्य. 
qo) श्रीमती वर्षा Tg, सदस्य. 
११) कर्नल बिजूर, सदस्य. 
१२) श्रीमती रुबीना पाल, सदस्य. 
) 
) 
) 


(२ Sm 


2६4) 


१३) डॉ. दिपक भगवान खरात, सदस्य. 
१४) श्री. विजय कान्हेकर, सदस्य. 
१५) श्री. यजुर्वेद्र महाजन सदस्य 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११४/विशि-४ 


१६) श्री. मुरलीधर कचरे, सदस्य. 

१७) संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई यांचे कार्यालय, सदस्य. 

१८) विधी अधिकारी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे, सदस्य 

१९) भारतीय पुर्नवसन परिषदेचा प्रतिनिधी, सदस्य. 

२०) सह संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे, सदस्य सचिव. 

29) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२२) उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२३) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे कार्यालय, सदस्य सचिव. 

२४ निवडनस्ती(विशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


